तालुका फळरोपवाटिका परतवाडा येथील 
प्रक्षेत्रावर संरक्षण भिंतीचे बाधकामाच्या 
रु.७५ लाखाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
व वित्तीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- फरोवा-२०१८/प्र.क्र.२३७/१३-अे, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १९ जून, २०१९ 


संदर्भ :-१) वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/ 
२०१३/विनियम,भाग-२, दि.१७-०४-२०१५. 
2) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ/फळलो-२/रोपवाटिका/७२२/ 
३१०७/२०१८, दि. ७-१२-२०१८. 


प्रस्तावना:- 


तालुका फळरोपवाटिका परतवाडा येथील संरक्षण भिंतीचे बांधकामाची लांबी साधारणत: ५०० 


मी. तर उंची जमीनीच्य १.५ मी. असणार आहे. सदर बांधकामाच्या अंदाजपत्रकीय रु. ७५.०० लाख 


(रु.पंच्याहत्तर लाख फक्त) यास सार्वजनिक बांधकाम विभाग अचलपूर, यांनी तांत्रीक मंजूरी दिलेली 


दिलेली असून संचालक फलोत्पादन यांचेकडून संदर्भ-२ अन्वये प्रशासकीय मंजूरीचा प्रस्ताव प्राप्त झाला 


आहे. शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक- विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३ विनियमन भाग-२ दि.१७ 


एप्रिल, २०१५ चे परिशिष्ट वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिळला, उपविभाग ५ मधील 


अ.क्र.३ अन्वये विभाग प्रमुख/ प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख यांना रु.२०.०० लाख पर्यंतच्या किरकोळ नागरी 


बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहे. प्रस्तुत प्रस्ताव विभाग 


प्रमुखांना प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकार मर्यादेबाहेरील असल्याने प्रशासकीय मंजूरीस्तव 


कृषि आयुक्तालयाने (संचाळक, फलोत्पादन) सादर केला आहे.त्यानुसार तालुका फळरोपवाटिका 


परतवाडा येथील प्रक्षेत्रावर संरक्षण भिंतीचे बाधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 


देणेबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: - 


तालुका फळरोपवाटिका परतवाडा येथील संरक्षण भिंतीच्या बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास 


रु.७५.०० लाख (रु. पंच्याहत्तर लाख फक्त) इतक्या vere वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- विअप्र- 


२०१२३/प्र.क्र.३०/२०१३ विनियमन भाग-२ दि. १७ एप्रिल,२०१५ चे परिशिष्ट वित्तीय अधिकार नियम 


झासन निर्णय क्रमांकः फरोवा-२०१८/प्र.क्र.२३७/१३-ओ 


पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग ५ मधील अ.क्र.३ नुसार तसेच वित्त विभागाच्या मान्यतेने 


तालुका फळरोपवाटिका परतवाडा येथील प्रक्षेत्रावर संरक्षण भिंतीचे बाधकामाच्या रु.७५ लाखाच्या 


अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर निधी हा भाजीपाला रोपमळे, फळरोपमळे व स्थानिक उद्याने (अनिवार्य/ योजनेत्तर) (२४०१ 


१७२२) या लेखाशिर्षाखाली २७- लहान बांधकामे बाबीखाळी सन २०१९-२० साठी मंजूर केलेल्या 


तरतूदीतून करण्यात यावा. 


सदरचा झासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४३/विवि/व्यय-१, दि.०४-०२- 


२०१९ अन्वये मान्यतेनंतर निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०६१९१७०५१९९५०१ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by Ashok Maroti 


Atram 
Date: 2019.06.19 17:03:31 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

२. संचालक फलोत्पादन, कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

३. विभागीय कृषी सहसंचालक,अमरावती विभाग,अमरावती. 

४. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, अमरावती 

५. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर, 

६. महाळलेखापाल-१/२ , (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 

७. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी,अमरावती. 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

९. सहसंचालक लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला,मुंबई -३२, 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन) विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
११. निवड नस्ती (१३-ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


